महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


जिल्हा व सत्र न्यायालय,जळगांव यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


शासन निर्णय क्रमांक:अस्थायी ०३१८/४९७/प्र.क्र.७०/कार्यासन ११ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २९ सप्टेबर, २०१८ 


पहा : १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१ 


प्रस्तावना : 


शासन निर्णय : 


२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०३१८/४९७/प्र.क्र.७०/कार्यासन ११,दि.१२/०३/२०१८. 
3. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.०७/०९/२०१८. 


४. जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे पत्र जा.क्र.आस्था/३११५/२०१८, दि.२८/०५/२०१८. 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांच्या आस्थापनेवरील १४७ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. २ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांनी दि. २८/०५/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील Te नमूद केलेल्या १४७ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये 
दि. ०१/१०/२०१८ ते दि. २८/०२/२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 

(710 अधिक्षक Po q 
2 सहाय्यक अधिक्षक ०९ 
३ दुभाषी Po q 
४ वरिष्ठ लिपिक १८ 
५ कनिष्ठ लिपिक 4S 
& लघुलेखक (S.41,) 10१ | १ 
9 लघुलेखक (नि.श्रे.) ०७ 

मुख्य बेलिफ ०२ 

बेळीफ १७ 
1१०७. | ० वाहन चालक Po q 
ee — = q झेरॉक्स चालक Po q 
१२ नाईक ०२ 
१३ शिपाई १५ 
१४ पहारेकरी 10१ | १ 
१५ सफाईंगार 10१ १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/४९७/प्र.क्र.७०/कार्यासन ११ 


१६ अंशकालीक सफाईगार ०५ 
१७ अंशकालीक पहारेकरी Po q 
१८ अंशकालीक उदको ०३ 
१९ रखावलदार (कंत्राटी पध्दतीने) 10१ | १ 
२० सफाईंगार (कंत्राटी पध्दतीने) Ps q 

एकूण अस्थायी पदे PH 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान, दिवाणी व सत्र न्यायालये (००)(०२) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीछा (२०१४ ०१७२ ) (अनिवार्य) ०१, वेतन या लेखाशीर्षाखाळलील सन २०१८-२०१९ या वित्तीय 
वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आपुक,दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९२९१२०४३८०८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 
c=IN, 0=Government Of Mahara 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


। 
Santosh Sampatti >: 
e 7, 
‘serialNumber=0cb1b0de02001 Scf6d 180057927 1f4816460b1802c2ae2 
a Va g | re 47dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 
Date: 2018.09.29 12:08:44 +05'30" 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


घ्म्प्र 


प्रत, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, जळगांव. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव. 

६. विधि व न्याय विभाग,कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग, आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


